सातारा जिल्हा कारागृह येथील स्वयंपाकगृहात 
लाकडाऐवजी गॅसचा बापर करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. - 


Bagh ढत अ bat att 


महाराष्ट्र शासन Bat. ग) 

. _ गृह विभाग an A 
शासन निर्णय क्रमांक- आंधका-१८९९/१/प्र.क्र.१०८/पीआरएसं-२. 
संत्रालय,मुंबई-४०० 6३. fea :- ७ नोव्हेंबर, २००१. 


mR, 


पहाः- १) कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्रे राज्य,पुणे यांचे पत्र क्रमांक- बीएलडी/स्वयंगृह गेस 
सातारा/२८२/कक्ष-३,दिनांक २०.११.९९ 
२) क्रमांक नीएलडी/स्वयंमृह Tha सातारा/२७२/कक्ष-३,दिनांक १३.७.२००१ 
३) वित्त बिभाग,शासन मिर्णय,क्रे.विअप्र-१०००/प्र.क्र.इ६/२००१/निनियम 
दिनांक ११-७.२०११...;...' .. 7: 
शासन निर्णय; सातारा freer कारागृह यैथें लाकडीऐवजी स्वयंपाकाचा गॅस वापरण्यास 
शासनाने प्रशासकीय मान्यता दयावी. अशी ,कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी. : 
: शासनास विनंती केली आहे.प्रस्तांबाच्या समर्थनार्थ कारागृह महानिरीक्षक यानी असेंही नंमूंद केले 
आहे कौ,गॅसचा वापर केल्यास आर्थिक बंचतीबरोबरच वेळेची व श्रमाची. बचत' होणार आहे. 
: तसेच स्वच्छता ब आरोग्याच्या दृष्टीने उपायकारक ठरणार असून त्यामुळे. कारागृहातील STAT . : 
: Saat ताजे ब रुयकर भोजन मिळण्यास मदत होणार आहे. ie ताक मी 
२. सातारा जिल्हा कारागृह येथे स्वयंपाक गृहात 'लाकडाऐबजी गॅसचा बांपर करण्यास : 
WRT मान्यता देण्याबाबतचा कारागृह महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयाचा प्रस्ताव काही काळ 
" शासनाच्या विचाराधीन होता.त्याबर काळजीपूर्वक विचार. करुन. शासन वित्तिय अधिकार 
. नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन ब वित्त विभांग,शासन निर्णय 
क्रमांक-.विअप्र-१०००/प्र.क्र-४६/२००१/त्रिनियम,दिनांक ११.७.२००१ मधील अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र.२७(२) (अ) नुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या वित्तिय 
| अधिकाराचा बापर करुन शासन या आदेशाद्वारे सातारा जिल्हा कारागृह येथील स्वयंपाक गृहात 
_ लाकडाऐबजी गॅसचा बापर करण्यास येणारा खर्च रु.६५,४७२/- (रु.पासष्ट हजार चारशे बहात्तर 
ERT) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


३. यासाठी होणारा खर्च "लेखाशिर्ष २०५३ तुरुंग " उपशिर्ष १०२ जिल्हा तुरुंग आहार खर्च " 
या लेखाशिर्षाखाली wet टाकण्यांत यावा व प्रस्तुतचा खर्च जिल्हा कारागृहासाठी सन 
२००९१८२००२ करिता मंजूर झालेल्या B vv (रु.दोने कोटी चव्खेथाळीस लक्ष फक्त) या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात eit fag, As 

४. हा शासन निर्णय. वित्त बिभाग sho अनौपचारिक संदर्भ. क्र:सीओर-८६&।३००१/व्यय-८, 
दिनांक १.१०.२००९ ब दि.१९.१०.२००१.च्या सहमतीने निर्गमित क्रण्यांतयेंत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


९00. 
( yaar ) 


कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग महाराष्ट्र शासन 


अपर पोलीस महासंचालक ब कारागृह महानिरीक्षक ,महाराष्ट्र रांज्य,पुणे. . 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
"कारागृह उपमहानिरीक्षक,पश्‍चिम विभाग,येरवंडा,पुणे. * 
अधिक्षक,सतारा जिल्हा कारागृह,सातारा. . कर्क 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा ब अनुज्ञेयता)मुंबई 

महात्नेखापाल ,महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा)मुंबई- उ न 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) नोगपू. . ... a, 
महालेखापाल ,महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा) नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,सातारा 

वित्त विभाग (व्यय-८)मंत्रालयामुंई- :  .. 

अवर सचिव,गृह विभाग(जीयुडी-१)मंत्रालय,मुंबई. 

निवडनस्ती,पींआरएस-२. . 


